गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा 
योजना अंमलबजावणीबाबत ... ... ... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक गोमुशोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३ /११-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख - २७ एप्रिल, २०२१. 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. गोमुदोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अे, 
दि. ३१.०८.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग, क्र. गोमुरोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अे, 
दि. १९.०९.२०१९. 
३.गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजनेसंदर्भातील राज्यस्तरीय समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, पत्र क्र.शेअवि-२०२०/प्र.क्र.२८६/११अे, दि.४.३.२०२१. 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. गोमुदोअवि-२०२१/प्र.क्र. ३२/११-अे, 
दि. ८.०३.२०२१. 
प्रस्तावना:- 
शेती व्यवसाय करतांना वीज पडणे, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात 
सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा शॉक बसणे, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य 
कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे बर्‍याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहींना 
अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन 
अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शहोतकऱ्यांस/त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ 
देण्याकरिता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद 
नसलेले शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, 
मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्‍ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकुण २ 
जणांकरीता गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना संदर्भ क्र. (9) येथील शासन निर्णयान्वये 
राबविण्यात येत असून सदर योजना राबविण्यासाठी संदर्भ H.2 अन्वये कार्यपध्दती व मार्गदर्शक 
सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदरील योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने दि. ३.१२.२०२० 
रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयास अनुसरून शासन 
निर्णय दि. ३१.०८.२०१९ मधील मुद्दा क्र. ६ मध्ये नमूद तरतूद वगळण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 
गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजनेत वहितीधारक खातेदार शेतकरी व त्यांच्या 
कुटुंबियांचा समावेश करण्याबाबतचा झासन निर्णय दि.३१ ऑगस्ट, २०२० मधील मुद्दा क्र. ६ येथील 
“सदर योजने अंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने / शेतकऱ्याच्या कोणत्याही सदस्याने 
अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या 
योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी या योजनेअंतर्गत लाभास पात्र ठरणार नाहीत*ही 
तरतूद तसेच यानुषंगाने योजनेची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भातील शासन परिपत्रक 
दि.१९.०९.२०१९ मध्ये नमूद “प्रपत्र-ग मधील घोषणापत्र- अ” वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुशोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३ /११-जअे, 


३. सदर बाब संदर्भाधिन क्र. (x) येथील शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२७१२३९१६९८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई ३२ 
. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 
५. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय,मुंबई ३२ 
६. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 
७. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 
. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 
९. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
qo, अपर मुख्य सचिव (महसूल ), महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ) 
प्रसिध्दीच्या विनंतीसह 
१७. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, 
नागपूर) 
१८. आयुक्‍त (कृषि), कृषिआयुक्‍ताळलय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी 
२०. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 
२१. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 
२२. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
२३. सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 
२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (Seager), मुंबई. 
२५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, ( लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 


oc “७ AD -O 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुडोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३ /११-जअे, 


२६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), नागपूर 

२७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

२८. संचालक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

२९. अधिदानवळेखाधिकारी, मुंबई 

३०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

३१. ग्रंथालय प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३२. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

३३. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

३४. सर्व तहसिलदार 

३५. सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

३६. सर्व तालुका कृषिअधिकारी 

३७. सर्व उपसचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

३८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

३९. सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष यांची मध्यवर्ती कार्यालये 

४०. दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी लि. प्लॉट क्र. युनिट नं ६०१ आणि 
६०२, ६ वा मजला,रिलायबल टेक पार्क,क्‍क्लॉऊड सिटी कॅम्पस,ठाणे-बेळापूर रोड, 
ऐरोली, नवी मुंबई-४००७०८. 

४१. ऑक्झॉलियम इन्शुरंन्स ब्रोकिंग, प्रा.लि. नवी मुंबई -४००७१०. 

४२. निवडनस्ती, कार्यासन ११-अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


